महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतर्गत कांदे साठवण करण्याचे गोदाम म्हणून 
कांदाचाळ उभारणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. फळबाग- 2023/ प्र.क्र. ३२/मग्रारो - ५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुबंई ४०००३२ 
दिनांक : ०९ जुलै, २०२४ 
वाचा- 
नियोजन विभाग (रोहयो) शासन निर्णय क्र. फळबाग-२०२२/ प्र.क्र.३२/मग्रारो -५ दि. १८ मे, 2023 


शुध्दिपत्रक - 
विभागाच्या दिनांक १८ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेंतर्गत कांदे साठवण करण्याचे गोदाम म्हणून कांदाचाळ उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. सदर शासन निर्णयामध्ये खालील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 
(पृष्ठ क्र. २), मुद्दा क्र. ५, ओळ क्र. ५- 
“कांदाचाळ वैयक्तिक तसेच सामुदायिकरित्या होतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात.” 
च्या ऐवजी 


“कांदाचाळ सामुदायिकरित्या शहोतकरी किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गट किंवा शेतक-यांचे उत्पादक 
गट / संघ याचा लाभ घेऊ शकतात.” 


असे वाचावे. 


३. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०७०९१४३२४१९६१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by SANJANA PRADEEP KHOPDE 


DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, Pl ig 

SANJANA acre 
2.5.4.20=162267a166279e5 1 cd3f1cc6e10b61ce9868a859260375 
1 bba3e5f8893 1d998, postalCode=400032, Mi 

P R A D E E P K H O P D E erialNumbs 5835a30dd240a2d86c82fb33fb5d7bcbf5 13d6ebb 
b4eff8873d4e0: 934db5, ‘SANJANA PRADEEP (4५070६ 
Date: 2024.07.09 14:44:53 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. राज्यपालांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


०७८ -“८७ A) -5 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः फळबाग- २०२३/ प्र.क्र. ३२/मग्रारो - ५ 


५. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई 

६. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय मुंबई 
७. संचालक,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 

८. महासंचालक,माहीती व जनसंपर्क मंत्रालय, मुंबई 

९. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१०. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर 
११. सर्व जिल्हाधिकारी(मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) 

१२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद 

१३. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर 

१४. आयुक्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५. संचालक, फलोत्पादन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
१७. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

१८.सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/कक्ष अधिकारी नियोजन विभाग (रोहयो) 
१९. सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 

२०. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२१. निवड नस्ती रोहयो-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


